रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्‍यातील 
ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१२५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-२८ जून, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-१३/३०८८, दिनांक २६/१०/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील ग्रामीण मार्ग रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांनी सदर रस्ता 
दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, रत्नागिरी यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, रत्नागिरी यांचा ठराव विचारात घेऊन रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील खालील 
रस्ता प्रजिमा म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जान्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक ¢ एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (fer AT.) क्रमांक 
MI wad निर्व्हाळ तांबी रावळगांव | ग्रामीण मार्ग | (0/00 ते ४/६००) १०.८०० । प्रमुख 
तांबडवाडी रस्ता. - 0८ ४.६०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
ग्रामीण मार्ग | (0/00 ते ६/२००) मार्ग-१०४ 
- ३८ ६.२०० कि.मी. 
एकूण १०.८०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१२५/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०.८०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी ( १९७५.७७५ + 
१०.८००) म्हणजेच १९८६.५७५ कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०.८०० 
कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६५६३.९००-१०.८००) म्हणजेच ६५५३.१०० कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२९१२०७३७६२१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE. 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS. 
GANPAT S ANDIPAWN  cerssnieit nosatcode=too03, ४६७१ 

2.5.4.20=3021 bf955fefd7 1 ffadSdd7c97769147f19aca6383a 1 2fed6cff4849 

१7 

pseudonym=44879507A55BADCE1C62B2D52FC25354CEO85DFF, 
KAC H A R E serialNumber=B5B30AEBA8 18C77E43E7B8BA4BCAOE9FOD 137FEABOBBCB 


6CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 
Date: 2022.06.29 12:10:10 +05'3 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चिपळूण. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


(२ S&S 


vo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


